नाशिक येथे महाराष्ट्र राज्यातील मुलींसाठी सैनिकी 
सेवापूर्व शिक्षण संस्था सुरू करण्याच्या दृष्टीने 
अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन पुरकपत्र क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. २७६ /का.२८ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : 09 डिसेंबर, २०२१ 
वाचा - शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. WG /का.२८ दि. ०१ डिसेंबर, २०२१ 
शासन पुरकपत्र :- 
केंद्र शासनाने औरंगाबाद येथील मुलांच्या सैनिक सेवापूर्व शिक्षण संस्थेप्रमाणे नाशिक येथे 
मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था सुरू करण्याच्या दृष्टीने शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी 
संदर्भीय दि. ०१.१२.२०२१ रोजी च्या शासन निर्णयान्वये विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली 
समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्थेतील विद्यार्थिनिंना राष्ट्रीय संरक्षण 
प्रबोधिनीतील प्रवेशा परिक्षेचा भाग म्हणून कराव्या लागणा-या अभ्यासाबरोबर स्थनिक महाविद्यालयातून 
अकरावी व बारावी पूर्ण करावी लागते. त्याबरोबरच खेळ व कवायतीसाठी क्रिडांगणाची आव्यकता 
भासते. त्याकरिता उक्त समितीमध्ये खाळील तीन अधिका-यांचा समावेडा करण्यात येत आहे - 
१) जिल्हा शिक्षण माध्यमिक अधिकारी, नाशिक 
२) जिल्हा क्रिडा अधिकारी, नाशिक 
३) क्रिडा अधिकारी, महानगरपालिका नाशिक 


२. सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११२०७१७५३४०९६०७ असा आहे. हे पुरकपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shivaji gulabrao 
gore 


(शिवाजी गोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

) विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग. 

) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

) सह सचिव (कार्यासन-२८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) संचालक सैनिक कल्याण विभाग, पुणे. 

) सह संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, नाशिक. 

) संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद. 

) जिल्हा शिक्षण अधिकारी, नाशिक (दि. ०१.१२.२०२१ च्या शासन निर्णयाच्या प्रतिसह) 
) जिल्हा क्रिडा अधिकारी, नाशिक (दि. ०१.१२.२०२१ च्या शासन निर्णयाच्या प्रतिसह) 
) क्रिडा अधिकारी, नाशिक (दि. ०१.१२.२०२१ च्या शासन निर्णयाच्या प्रतिसह) 

१०) मा. मंत्री माजी सैनिक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

११) मा. राज्यमंत्री माजी सैनिक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 


